अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्ह्यातील युवकांसाठी 
कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये 
मंजूर असलेल्या व अर्थसंकल्पित झालेल्या रू.३५२.०० 
लक्ष इतक्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक व्यशिप्र./२०२२/प्र.क्र.१८३/व्यशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ 
दि. ०५ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ - १. संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांचे क्र.१२/नियोजन/२०२२-२३///८/२५४, 
दि.२९.०७.२०२२ व दि.२५.०८.२०२२. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, दि.१७.०४.२०१५ 
३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भमाग-॥/ 
उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६, 
४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१ प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, 
दि.०८.१२.२०१७, 
५. blared विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. कौविउ/ २०२२ / 
प्र.क्र.१२/प्रशा-१, दि.११.०२.२०२२ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना : 
संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार 
अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हयातील युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम या योजनेंतर्गत दिर्घ मुदतीचे व 
अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देणे, याकरिता महसुली खर्च राज्य शासनाने करावयाचा असून 
भांडवली खर्चामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्या सहभागाने गोंदिया जिल्ह्यात पालांदूर व गडचिरोली 
जिल्ह्यात जिमलगट्टा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यान्वित झालेले आहेत. त्यापैकी गोंदिया जिल्ह्यातील 
पालांदूर या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. सदर संस्था चालू 
शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे. 
तसेच जिमलगट्टा, गडचिरोली या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे अंदाजपत्रक प्राप्त झाले आहे. 
त्यानुसार अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही प्रगती पथावर आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत 
डावी कडवी विचारसरणी योजनेतर्गत (LWE) औ.प्र.संस्था, जिमलगट्टा ही तात्पुरत्या स्वरुपात शासकीय 
औ.प्र.संस्था, आलापल्ली येथे सुरु करण्यात आलेली आहे. शासकीय औ.प्र.संस्था, आलापल्ली या संस्थेतील 
उपलब्ध जागेमध्ये जिमलगट्टा येथील अभ्यासक्रम सुरु असुन या दोन्ही संस्थेला संलग्नता प्राप्त झाळेली आहे. 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील प्रशिक्षण हे प्रात्यक्षिकावर आधारित असून व्यवसायानुसार तसेच 
डीजीईटी नवी दिल्ली AeA Training Manual नुसार यंत्रसामुग्री उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. या 
अनुषंगाने मंजूर असलेल्या रू.३५२.०० लक्ष (तीन कोटी बावन्न लक्ष फक्त) इतक्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत संदर्भ क्र. १ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
यांनी शासनास विनंती केली आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.०४.०४.२०२२ 
मधील तरतुदी विचारात घेऊन तसेच या नंतर वितरीत होणाऱ्या निधीच्या अनुषंगाने आणि उद्योग, उर्जा व 
कामगार विभाग शासन निर्णय दि.०१.१२.२०१६, दि.०४.१२.२०१७ च्या तरतूदीनुसार या विभागांतर्गत 
दि.११.०२.२०२२ अन्वये गठित केलेल्या खरेदी समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून रू.३५२.०० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यशिप्र./२०२२/प्र.क्र.१८३/व्यशि-४ 


(तीन कोटी बावन्न लक्ष फक्त) इतक्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीनुसार उपरोक्त प्रस्तावातील यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

सन २०२२-२३ मध्ये अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्ह्यातील युवकांसाठी कौड़ाल्य विकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, पालांदूर, जि. गोंदिया व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिमलगट्टा, जि. गडचिरोली या संस्थांकरिता 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस दिलेली प्रशासकीय मान्यता व्यतिरिक्त आवश्‍यक असलेल्या अतिरिक्‍त 
यंत्रसामुग्रनीकरिता रू.३५२.०० लक्ष (तीन कोटी बावन्न लक्ष फक्त) (राज्य शासनाचा रू.८८.०० लक्ष व केंद्र 
शासनाचा रू.२६४.०० लक्ष) इतका निधी अर्थसंल्कपित झालेला आहे. सदर निधीपैकी सद्यस्थितीत राज्य 
शासनाच्या हिस्सातील रू.१८.४८ लक्ष व केंद्र शासनाच्या हिस्सातील रू.५५.४४ लक्ष असा एकूण रू.७३.९२ 
लक्ष इतका व सद्यस्थितीत वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ अन्वये दिळेळी ६० cadet कमाल मर्यादा व या नंतर 
निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयानुसार वितरीत होणाऱ्या कमाल मर्यादाच्या व खालील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून रू.३५२.०० लक्ष (तीन कोटी बावन्न लक्ष फक्त) इतक्या यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री विनिर्देश़ गरजेनुसार अद्यावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. 
बो सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specification) हे संबंधित तज्ञांनी 
मान्य केल्याप्रमाणे व कोणत्याही विशिष्ट कंपनीस फायदा होईल अशा रितीने तयार केळे नसल्याबाबतची 
खातरजमा करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावातील परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 
क) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भासंख-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-३/उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ व त्या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केळेळे शासन निर्णयान्वये शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील अटी व शर्ती आणि 
तरतूदीनुसार, काटेकोरपणे पालन करुन, विहीत पध्दतीने यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये व विभागाच्या दि. ११/०२/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
गठीत केलेल्या समितीच्या मान्यतेने यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची कार्यवाही करण्यात यावी. 
ड) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय दि.०१/१२/२०१६ व दि. २४/०८/२०१७ अन्वये 
दिलेल्या अटींच्या व शर्तीच्या अनुषंगाने 98॥/ च्या माध्यमातून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी प्रक्रिया पूर्ण 
करुन पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदी देयके कोषागारातून आहरीत करु नयेत. 
3) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. 
त्यामुळे प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत व संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी खातरजमा करावी. 
3) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यावर त्यांची साठवणूक व वितरण करणे तसेच सदर 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री विनावापर पडून राहणार नाही व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 
उ) वित्त विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार वितरीत होणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत सदर 
खरेदीवरील खर्च भागविण्यात यावा. 


२. सदर यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्रमांक झेडए-२, २२३०- कामगार व सेवायोजन, ०३, प्रशिक्षण, ००३, कारागिर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः व्यशिप्र.//२०२२/प्र.क्र.१८३/व्यशि-४ 


(02)(92) अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हातील प्रशिक्षण, ००३, कारागिर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण (०२)(१२) 
अतिरेकी कारवाईग्रस्त जिल्हातील युवकांसाठी कौडठाल्य विकास कार्यक्रम (राज्यहिस्सा) (२२३० ए २४५) व 
०३, प्रशिक्षण, ००३, कारागिर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण (०२)(१३) अतिरेकी कारवाईंग्रस्त जिल्हातील 
युवकांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम (केंद्रहिस्सा) (२२३० ए २५४) या लेखाशिर्षाखाली “५२-यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन सदरचा खर्च 
भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ अनुसार वित्तीय अधिनियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील 
अ.क्र. 3 नियम क्र. ७; अ.क्र.४, नियम क्र.७; अ.क्र.१४ नियम क्र.६२; अ.क्र.१८ नियम क्र.६८; अ.क्र.२०-ब नियम 
क्र.७३; अ.क्र.२७-अ नियम क्र.७६: अ.क्र.२७-ब नियम क्र.७६; अ.क्र.२८ नियम क्र.9६; अ.क्र.३७ नियम क्र.९० 
व अ.क्र.४५ नियम क्र.१६९ नुसार प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान करण्यात आळे आहे. त्यानुसार प्रधान 
सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९०५१६२५१६८००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

४. संबंधित निवासी लेखाधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

५. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय. (संचालनालयामार्फत) 

६. संबंधित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनाळयामार्फत) 

७. निवडनस्ती (व्यशि-४) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


